गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 


क्रमांक - आयपीएस १७०७ / प्र.क्र. २४० / पोल १, 


महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. ad, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


दिनांक : १२ जून, २००७. 


विषय : पोलीस उपायुक्‍त / पोलीस अधीक्षक / अपर पोलीस अधीक्षक 
दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या. 


संदर्भ : 


दिनांक ३०.०५.२००७. 


आपले पत्र क्रमांक डीजीपी/सीबी/२००७/२२९, 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की. 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात घेता खालील नमूद 
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना / नियुक्‍तीस शासनाने मान्यता दिली आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
ऱ्य 
i श्री. आर. एम. व्हटकर, पोलीस अधीक्षक, रायगड सहाय्यक पोलीस 
भापोसे-१९९८ महानिरीक्षक (पुरवठा व 
सामुग्री, इ.) पोलीस 
महानिरीक्षक, म.रा., मुंबई 
यांचे कार्यालय, मुंबई 
२ | श्री, आर. डी. शिंदे , रापोसे | पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक, परभणी. | 
विशेष शाखा, ठाणे शहर 
२३ | श्री. व्ही. वाय. कोरेगावकर, पोलीस अधीक्षक, जळगाव । पोलीस ae IEA 
भापोसे-१९९६ मुंबई 01१ | 
४ | श्री. एफ. के. पाटील, पोलीस अधीक्षक, नांदेड पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी. 
भापोसे-१९९८ । 
५ | श्री. आर. के. सिंघल, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत पोलीस अधीक्षक, नांदेड 


भापोसे-१९९६ 


Danew ७0-10॥१५१५७१९&०0511१(.शाशड?- Transfer 07 


a अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्‍तीचे पद 
क्र 
६ | श्री. ए. डी. शिदे, भापोसे-१९९५ | पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार 
परिमंडळ-२, पुणे 
७ | श्री. एस. बी. फुलारी, रापोसे । पोलीस उपायुक्‍त, अपर पोलीस अधीक्षक, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणेशहर | अमरावती (ग्रामीण) 
८ | श्री. fag aria fred, अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदूर्ग. 
भापोसे-२००२ गोंदिया 
९ | श्रीमती अस्वती दोर्ज, पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, गुन्हे 
| भापोसे-२००० नक्षलविरोधी अभियान, अन्वेषण विभाग, अमरावती. 
| नागपूर 
१० | श्री. आर. जी. कदम, पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर  । पोलीस अधीक्षक, 
भापोसे-१९९५ औरंगाबाद (ग्रामीण) 
१९ | श्री. मिलींद भारंबे, पोलीस अधीक्षक, सांगली  । सहायक पोलीस 
| भापोसे-१९९७ महानिरीक्षक व प्रमुख 
संपादक, दक्षता, महाराष्ट्र 
lt राज्य, मुंबई 
१२ | श्री. सी. एस. पावसकर, रापोसे | सहाय्यक पोलीसमहानिरीक्षक | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
(पुरवठा व सामुग्री, इ.) विद्यालय, धुळे. 


पोलीस महानिरीक्षक, म.रा., 
मुंबई यांचे कार्यालय, मुंबई 


१३ | श्री. एस. आर. पारसकर, पोलीस अधीक्षक, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
भापोसे-१९९७ राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष, । विद्यालय, नागपूर. 
मुंबई 
| श्री. दीपक पांडे, भापोसे-१९९९ | नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत पोलीस अधीक्षक, अकोला. 
१५ | श्री. पी. एस. पाटणकर, पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस अधीक्षक, हिंगोली 
| भापोसे-१९९९ हत्यारी पोलीस, ल-३ विभाग, 
मुंबई 
१६ | श्री. एच. एन. पवार, रापोसे पोलीस उपायुक्त, अपर पोलीस अधीक्षक, ' 
अमरावती शहर खामगांव, जि.बुलढाणा. 
१७ | श्री. ए. डी. गिरी, रापोसे पोलीस उपायुक्त, समादेशक, राज्य राखीव 
विशेष शाखा, नागपूर शहर । पोलीस बल गट क्र.१२, 
हिंगोली. 
१८ | श्री. राजेश प्रधान, अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
भापोसे-२००३ मालेगाव, जि. नाशिक गडचिरोली. 


1D inew 0०-॥॥१७५७६&7०0४11५0१॥,सास$- Transfer 07 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद. 
क्र 
१९ | श्री. संजय बी. पाटील, रापोसे । अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, 
अमरावती (ग्रामीण) मालेगांव, जिल्हा नाशिक. 
२० | श्री. डौ. वाय. मंडलीक, रापोसे । अपर पोलीस अधीक्षक, बीड पोलीस अधीक्षक, 
उस्मानाबाद 
२१ | श्री. संतोष रस्तोगी, "| पोलीस अधीक्षक, बीड पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
भापोसे-१९९८ 
२२ | श्री. एस. जी. सुर्यवंशी, रापोसे | संचालक, उपायुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता 
अंमलबजावणी व दक्षता, विभाग, मुंबई. 
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२३ | श्री. सी. एस. उघडे, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी । समोदशक, राज्य राखीव 
भापोसे-१९९४ पोलीस बल गट क्र.१, पुणे. 
ag | श्री. एस. ई. शिंदे, 1 पोलीस उपायुक्‍त, पोलीस अधीक्षक, भंडारा. 
भापोसे-१९९८ हत्यारी पोलीस, ल-१, मुंबई 
२५ | श्री. संजय लाटकर, पोलीस अधीक्षक, परभणी पोलीस अधीक्षक, लातूर 
भापोसे-१९९५ 
२६ | श्री. एस. डी. वाघमारे, पोलीस अधिक्षक, अकोला | पोलीस अधिक्षक, जळगांव 
भापोसे-१९९४ 
२७ | Hh ए. आर. डोंगरे, सहायक पोलीस महानिरीक्षक | पोलीस अधिक्षक, 
भापोसे-१९९४ व प्रमुख संपादक, दक्षता, अहमदनगर 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२८ | श्री. पी. आर. दिघावकर, रापोसे | पोलीस उपआयुक्त, पोलीस अधिक्षक, रायगड 
परिमंडळ-२, मुंबई 
२९ | श्री. एस. ए. बॅनर्जी, रापोसे अपर पोलीस अधीक्षक,  । अनुसूचीत जाती/ 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, अनुसूचीत जमाती आयोग. . 
नाशिक मुंबई | 
३० | श्री. बी. जी. गायकर, रापोसे । पोलीस उपआयुक्त, पोलीस उपआयुक्त, आर्थिक : 
परिमंडळ, नाशिक शहर गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, पुणे 
३१ । श्री. एस. एच. मोहेकर, रापोसे प्राचार्य, अपर पोलीस अधीक्षक.  , 
पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, । अंबेजोगाई, जि. बीड | 
अकोला 
३२ | श्री. एस. के. तरवडे, पोलीस उपायुक्‍त / पोलीस अधीक्षक, 
भापोसे-१९९५ पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रामीण) 


अन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई 


D:inew pol-I\TRANSFE& POSTING\LetierSP- Transfer 07 


a 


a अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
क्र 
३३ | श्री. एस. एम. वारके, पोलीस उपआयुक्त, पोलीस अधीक्षक, बीड 
भापोसे-२००० मुख्यालय, सोलापूर शहर 
३४ | श्री. नवल बजाज, पोलीस उपआयुक्त, __। पोलीस अधीक्षक, ठाणे 
भापोसे-१९९५ दहशतवाद विरोधी पथक-२, । (ग्रामीण) 
मुंबई 
३५ | श्री. कृष्ण प्रकाश, पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, सांगली 
भापोसे-१९९८ अमरावती (ग्रामीण) 
३६ | श्री. पी. एन. रासकर, पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार | पोलीस , रेल्वेज, 
भापोसे-१९९८ पुणे असक 
३७ | श्री. के. ई. जाधव, रापोसे पोलीस उपआयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
मुख्यालय, नवी मुंबई Sct करप्शन ब्युरो, ठाणे 
३८ | श्री. एम. एस. लोहिया, रापोसे | पोलीस उपआयुक्त, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 
परिमंडळ-३, मुंबई 
३९ | श्री. जे. जे. नाईकनवरे, रापोसे | पोलीस उपआयुक्त, संचालक, 
परिमंडळ-१०, मुंबई अंमलबजावणी व दक्षता, 
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
४० | श्री. व्ही. एन. जाधव, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, । पोलीस अधीक्षक, 
भापोसे-१९९९ पुणे सोलापूर (ग्रामीण) 
षि श्री. के. एम. शिदे, रापोसे पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, । नागरी हक्क संरक्षण, 
अमरावती अमरावती 


२. 


उपरोक्‍त प्रस्तावात असलेले अधिकारी ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत अथवा त्यांच्या प्रस्तावीत 


बदलीच्या ठिकाणी महानगर पालिका पोट निवडणूका तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती यांच्या 


पोट निवडणूका आहेत, त्या अनुषंगाने, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आचार संहिता लागू करण्यात 


आली आहे अशा अधिकाऱ्यांची ते कार्यरत असलेल्या अथवा त्यांच्या प्रस्तावीत बदलीच्या ठिकाणी लागू 


असलेली आचार संहिता संपल्यावर त्यांची बदली किंवा पदस्थापना कार्यान्वित करण्यात यावी, जेणे 


करुन निवडणूक आचार संहितेचा भंग होणार नाही व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


1) new pol-|STRANSFE&POSTINGiLetter$P- Transfer 07 


३. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / पदस्थापना याबाबत शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे 
की, काही अधिकारी अशा शासन आदेशाचे पालन करीत नाहीत, यासंबंधी असे आदेश देण्यात येत 
आहेत की, या आदेशातील नमूद अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय/अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीतच 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे. याबाबत कसूर करणार्‍या अधिकाऱ्यांवर शासनाच्या आदेशाचा 
भंग केल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, ही बाब सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात 
यावी. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात याग. 


धट 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

४) मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी, (पोल-१३अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (पोल-१) 


उ \new pal-STRANSFE&POSTINGILetterSP- Transfer 07 $ 


